शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील 
पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेशा घेणाऱ्या 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता 
“व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती” योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आविवि-२०१९/प्र.क्र.७४/का-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०२०. 
संदर्भ :- 
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आविवि-२०१९/प्र.क्र.७४/का-१२, 
दि.२९.०७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी (पब्लीक 
प्रायव्हेट पार्टनरशिप)योजनेंतर्गंत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 
केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेशा घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० प्रवेशा 
सत्रापासून व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे लाभ देण्याची योजना सुरू करण्यात आलेली 
आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता निधीची तरतूद व खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र HIN उपलब्ध करून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी (पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) 
योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर तसेच खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन 
पध्दतीने प्रवेशा घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सुरु करण्यात आलेल्या व्यवसाय 
प्रशिक्षण शुल्काच्या प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून 
खालील लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध तरतीमधून करण्यात यावा. 


मागणी क्र. टी-५ 

२२३० - कामगार, रोजगार आणि कौड़ाल्य विकास. 

03, प्रशिक्षण 

७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 

(०१)(१०) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतीपूर्ती (राज्यस्तर 
योजना) 

(२२३०॥४३२) 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-२०१९/प्र.क्र.७४/का-१२ 


सदर निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३१२१०५७५८११२४ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by 50७1०० Narayan Shinde 
: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
im postalCode=400032, st=Maharash' 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S U b la O 5! वक वली 1 igscéa rasan taeodes iebaabs4ase 
Narayan Shinde secs sc2eeesnesraa 


Date: 2020.03.12 11:04:49 +05'30' 


(सु.ना.शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 

3. प्रधान सचिव, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

७. सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती तथा जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
(सवी. 

८. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

९. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 

११.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१२.महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई. 

१५.निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (सवी. 

१७.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती. (का-१२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


